महाराष्ट्र शासन 
महसुल व वन विभाग 


जुलै, २०२१ मध्ये उद्भवलेल्या पुरामुळे 
झालेल्या 
नागरिकांना मदत देण्याबाबत.... 


नुकसानीसाठी बाधित 


शासन निर्णय क्रमांक: सीएलएस-२०२१/प्र.क्र. 203 /म-३ 


मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक : ११ ऑगस्ट, २०२१ 


संदर्भ :१) शासन निर्णय, महसुल व वन विभाग, क्रमांक: सीएलळएस-२०१५/प्र.क्र.४०/म-३ 
दिनांक १३.५.२०१५ 

२) शासन निर्णय,महसुल व वन विभाग, क्रमांक: सीएळएस-२०१७/प्र.क्र.२६७/म-३ 
दिनांक २५.०१.२०१८ 


प्रस्तावना: 


जुले, २०२१ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे राज्यात विविध जिल्हयात उद्भवलेल्या पुरपरिस्थितीमुळे 
नुकसान झालेल्या बाधित नागरिकांना मदत देण्याबाबतचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळास सादर करण्यात आला होता. 
सदर प्रस्तावावर दिनांक ३.८.२०२१० रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये घेण्यात आलेल्या निर्णयानुसार प्रस्तुत 
प्रकरणी शासन आदेश निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 


जुले,२०२१ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे राज्यात विविध जिल्हयात उद्भवलेल्या पुरपरिस्थितीमुळे 
झालेल्या नुकसानीसाठी बाधित झालेल्या नागरिकांना खालीलप्रमाणे मदत प्रदान करण्यास शासनाची मान्यता 


देण्यात येत आहे. 

अ मदतीची बाब व निकष शिथील निकष व मदतीचे वाढीव मदत निधी देण्यासाठी कार्यपध्दती 

क्र. दर 
१. पुरपरिस्थितीमुळे बाधित | " प्रति कुटुंब रू.५००० | राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या 
झालेल्या तसेच कपडयांचे नुकसानीकरिता निकषामध्ये बसत असलेल्या प्रकरणी 
स्थलांतरित केलेल्या | * प्रति कुटुंब रू ५००० घरगुती | वाढीव दरातील फरकानुसार देय 
कुटुंबांना सानुग्रह भांडी/वस्तु यांच्या | होणारा निधी लेखाशीर्ष २२४५२१९४ 
अर्थसहाय्य नुकसानीकरिता मधुन राज्य शासनाच्या निधीमधुन 
«७ ४८ तासापेक्षा अधिक | करण्यात यावा. ४८ तासापेक्षा 
कालावधीकरिता क्षेत्र्घर पाण्यात | अधिक कालावधीकरिता क्षेत्र/घर 
बुडालेले असण्याची अट शिथील | पाण्यात बुडालेले असण्याची अट 
करण्यात येत आहे. शिथील करण्यात आल्यामुळे अशा 


प्रकरणात संपुर्ण निधी ( रु १००००/-) 
राज्य शासनाच्या निधीतुन म्हणजेच 
लेखाशीर्ष २२४५२१९४ मधुन खर्च 
करण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएलएस-२०२१/प्र.क्र. २०३ /म-३ 


«७ ओढकाम 


रू ३०,०००/- प्रति जनावर 
करणारी लहान 
जनावरे -- रू २०,०००/- प्रति 
जनावर 


© मेंढी/बकरी/डुकर -- रू ४०००/- 


प्रति जनावर 

(कमाल 3 दुधाळ जनावरे किंवा 
कमाल ३ ओढकाम करणारी 
जनावरे किंवा कमाल ६ लहान 
ओढकाम करणारे जनावरे किंवा 
कमाल ३० लहान दुधाळ जनावरे 
प्रति कुटुंब या मर्यादेत) 
कुक्कुटपालन पक्षी- रु ५०/- प्रति 
पक्षी, अधिकतम रु ५०००/- प्रति 
कुटुंब 


२. पूर्णत: नष्ट झालेल्या रु १,५०,०००/- प्रति घर राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या 
पक्‍्क्‍्या/कच्च्या घरांसाठी दरापेक्षा अधिक असलेल्या वाढीव 
दरातील फरकानुसार देय होणारा 
निधी लेखाशीर्ष २२४५२३२७ मधुन 
। राज्य शासनाच्या निधीमधुन करण्यात 
३ अंशत: पडझड झालेल्या | रू. ५०,०००/- प्रति घर आति 
(किमान ५०%) पक्क्या/ 
कच्च्या घरांसाठी मदत 
४ अंशत: पडझड झालेल्या | रू. २५,०००/- प्रति घर 
(किमान २५ %) पक्क्या/ 
कच्च्या घरांसाठी मदत 
षु. अंशत: पडझड झालेल्या | रु १५,०००/- प्रति घर 
(किमान १५ %) कच्व्या/ 
पक्‍क्‍या घरांसाठी मदत 
& नष्ट झालेल्या | रु १५,०००/- प्रति झोपडी 
झोपडयांसाठी मदत ( शहरी भागात मात्र ही मदत 
घोषित केलेल्या झोपडपट्टी 
पट्टयातील पुनर्वसनासाठी पात्र 
असलेल्या झोपडयासाठी देय 
राहील. गामीण भागात अतिक्रमित 
झोपडी जे नियमितीकरणास पात्र 
आहेत पण अद्याप नियमितीकरण 
झालेली नाहीत ती पात्र राहतील) 
Ce अल्प व अत्यल्प | « दुधाळ जनावरे -- रू ¥0,000/- राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या 
शेतकऱ्यांना मृत प्रति जनावर दरापेक्षा अधिक असलेल्या वाढीव 
पशुधनासाठी मदत «७ ओढकाम करणारी जनावरे -- | दरातील फरकानुसार देय होणारा 


खर्च राज्य शासनाच्या निधीमधुन 
करण्यात यावा (wry 
२२४५२३६३) 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएलएस-२०२१/प्र.क्र. २०३ /म-३ 


ज्यांचे नाव स्थानिक मतदार 
यादीत आहे व जे WMHs 
धारक आहेत अशा 
टपरीधारकापैकी अधिकृत 

( नोंदणीकृत व परवानाधारक ) 
टपरीधारक यांना पंचनाम्याच्या 


आधारे प्रत्यक्ष झालेल्या 
नुकसानीच्या ७५ टक्के रक्‍कम 
किंवा जास्तीत जास्त 


रू.१०,०००/- पर्यंत आर्थिक मदत 
देण्यात यावी 


८ | मत्य बोटी व जाळयांसाठी | « बोटीचे अंशत: नुकसान - राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या 
अर्थसहाय्य रू. १०,०००/- दरापेक्षा अधिक असलेल्या वाढीव 
« बोटींचे पुर्णत : नुकसान - | दरातील फरकाचा देय होणारा खर्च 
रू २५,०००/- राज्य शासनाच्या निधीमधुन 
« जाळ्य़ांचे अंशत: नुकसान- | करण्यात यावा  (लेखाशीर्ष 
रू ५०००/- २२४५२३८१) 
« जाळ्यांचे पुर्णत: नुकसान- 
रू ५०००/- 
९ हस्तकला / हातमाग | « जे स्थानिक रहिवाशी | राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या 
कारागिर आहेत, ज्यांचे नाव स्थानिक मतदार | दरापेक्षा अधिक असलेल्या वाढीव 
( यामध्ये बारा बलुतेदार, | यादीत आहे व जे रेशनकार्ड धारक | दराचा खर्च राज्य शासनाच्या 
मुर्तीकार इ. यांचा Sarda | आहेत त्यांना पंचनाम्याच्या आधारे | निधीमधुन करण्यात यावा. 
राहील) प्रत्यक्ष झालेल्या नुकसानीच्या ७५ | (लेखाशीर्ष २२४५२३८१) 
टक्‍के रक्‍कम किंवा जास्तीत जास्त 
रू.५०,०००/- पर्यंत आर्थिक मदत 
देण्यात यावी 
१० | दुकानदार ° जे स्थानिक रहिवाज्ली या बाबीसाठी होणारा खर्च राज्य 
आहेत, ज्यांचे नाव स्थानिक मतदार । शासनाच्या निधीमधुन करण्यात यावा 
यादीत आहे व जे रेशनकार्ड धारक | (लेखाशीर्ष २२४५२३८१) 
आहेत अशा दुकानदारांपैकी 
अधिकृत ( नोंदणीकृत व महाराष्ट्र 
दुकाने व आस्थापना अधिनियम 
१९४८ खालील परवानाधारक) 
दुकानदार यांना पंचनाम्याच्या 
आधारे प्रत्यक्ष झालेल्या 
नुकसानीच्या ७५ टक्के रक्‍कम किंवा 
जास्तीत जास्त रू.५०,०००/- पर्यंत 
आर्थिक मदत देण्यात यावी 
| १ | टपरीधारक «७ जे स्थानिक रहिवाशी आहेत, | या बाबीसाठी होणारा खर्च राज्य 


शासनाच्या निधीमधुन करण्यात यावा 
(लेखाशीर्ष २२४५२३८१) 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएलएस-२०२१/प्र.क्र. २०३ /म-३ 


१२ | कुक्कुटपालन asa « रु ५०००/- इतकी मदत देण्यात | या बाबीसाठी होणारा खर्च राज्य 
नुकसान यावी शासनाच्या निधीमधुन करण्यात यावा 
(लेखाशीर्ष २२४५२३८१) . 


मदतीची रक्‍कम प्रदान करताना संदर्भाधीन शासन निर्णयामध्ये विहित केलेल्या इतर अटी व शर्ती लागू राहतील. 


२. राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधील विहित निकषाव्यतिरिक्‍त अथवा दरापेक्षा अधिक दराने देण्यात येणार्‍या मदतीची 
रक्‍कम वरील विवरणपत्रात दर्शविण्यात आल्याप्रमाणे राज्य शासनाच्या निधीतून त्या त्या लेखाज्ीर्षाखाली खर्च करण्यात 
यावी. 

३. वरील मदतीच्या बाबीं व निकषा व्यतिरिक्त इतर बाबींच्या नुकसानीसाठी संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील शासन 
निर्णयामध्ये विहित करण्यात आलेले राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीचे निकष व मदतीचे दर लागू राहतील. 

४. पंचनामे करण्यात आल्यानंतर लाभार्थी निश्चित करण्यात यावेत. त्यानंतरच यासाठी निधी वितरित केल्यानंतर रक्‍कम 
आहरित करून लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यामध्ये हस्तातंरित करावी. सदर निधी अनावडश्‍्‌यकरित्या आहरित करून बँक 
खात्यामध्ये काढून ठेवण्यात येवू नये. लाभार्थ्याना मदत वाटपाची कार्यवाही पुर्ण झाल्यानंतर लाभार्थ्यांची यादी व मदतीचा 
तपशील जिल्हयांच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात यावा.तसेच लाभार्थ्यांची यादी व मदतीचा तपशील केंद्र शासनाच्या 
ndmis.mha.gov.in या संकेतस्थळावरील प्रणालीमध्ये भरण्याची कार्यवाही जिल्हाधिकारयांनी करावी. 

५. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक : 3३३०/२०२१/व्यय-९, दिनांक ०९.०८.२०२१ अन्वये 
मिळालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला 
असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२१०८१११३४४५९६२१९ असा आहे. हा sear डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, Subhash Hanmant See 
Umaranikar 


(सु. ह. उमराणीकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव,मंत्रालय,मुंबई, 
२. मा. विरोधी पक्ष नेता (विधानसभा/विधान परिषद), विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई, 
३. महाराष्ट्र विधानमंडळाचे सर्व सन्माननीय विधान सभा/विधान परिषद सदस्य,विधानभवन,मुंबई 
४. अपर मुख्य सचिव (वित्त), मंत्रालय,मुंबई, 
५. सचिव (कृषी), कृषी व पदुम विभाग,मंत्रालय, मुंबई 
अपर मुख्य सचिव /प्रधान सचिव /सचिव,सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
सर्व विभागीय आयुक्त, 
आयुक्‍त (कृषी), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
सर्व जिल्हाधिकारी, 


on Gf  -€ 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएलएस-२०२१/प्र.क्र. २०३ /म-३ 


१०. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) 9/2, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 

११. महालेखापाल (लेखा परिक्षा) १/२,महाराष्ट्र,मुंबई/नागपूर, 

१२. संचालक, लेखा व कोषागारे ,मुंबई 

१३. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

१४. मा.मंत्री (मदत व पुनर्वसन) यांचे खाजगी सचिव,मंत्राळय,मुंबई 

१५. मा. राज्यमंत्री (मदत व पुनर्वसन) यांचे खाजगी सचिव,मंत्राळय,मुंबई 

१६. वित्तिय सल्लागार व सहसचिव,मदत व पुनर्वसन प्रभाग,मंत्रालय,मुंबई 

१७. कार्यासन अधिकारी (म-११/म-३), मदत व पुनर्वसन प्रभाग,मंत्रालय,मुंबई 
१८.वित्त विभाग (कार्यासन व्यय-९/अर्थ-६),मंत्राळय,मुंबई 

१९. निवड नस्ती (कार्यासन/ म-३). 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


